बौध्द तत्वज्ञान केंद्र, धुळे संचलित पंचशिल 
माध्यमिक विद्यालय, शासकीय दुध डेअरी मागे, 
भाईजी नगर समोर, गोकुळ नगर, ता.जि.धुळे या 
शाळेचे खोरदड, धुळे, ता.जि.धुळे येथे 
स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ARR ३३२०/प्र.क्र.४३८/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा: 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ २०१२/(५९/१२) माशि-२, 
दिनांक ३१ जुलै, २०१३. 

संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे क्र.शिउसं/नावि/माध्य-३/ 
2020/8333/3¢, दिनांक १० ऑगस्ट, २०२० चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

बौध्द तत्वज्ञान केंद्र, धुळे (अल्पसंख्यांक संस्था) संचलित पंचशिल माध्यमिक विद्यालय, 
शासकीय दुध डेअरी मागे, भाईजी नगर समोर, गोकुळ नगर, धुळे, ता.जि.धुळे या मराठी माध्यमाच्या 
अनुदानित माध्यमिक शाळेचे, खोरदड, ता.जि.धुळे येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त झाळेचे आर्थिक अडचणींमुळे स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. सदर शाळा अल्पसंख्यांक 
संस्थेव्दारे संचलित आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व 
शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे. :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आव्यक राहील. 
(२) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, STS इ.चे पालन संस्थेने करणे आवऱ्यक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(3) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(4) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३२०/प्र.क्र.४३८/एसएम-१ 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत 
पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११२१६३०२५५५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 


Pravin Rajaram ©: ros 
Mundhe 


iS 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक 

३. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, धुळे 

४. अध्यक्ष/ सचिव, बौध्द तत्वज्ञान केंद्र, धुळे 

५. निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


